RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/ South-322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक १५ ] 


गुरुवार , मे , १५, २०१४ / वैशाख २५ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह ( परिवहन ) विभाग 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर -१, ३० वा मजला, कफ परेड , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ६ मे २०१४ . 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ . 


क्रमांक एमव्हीआर. ०५११/ प्र.क्र .३७ ९/ पु.बां. क्र . २८ / परि - २. - मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) याच्या कलम ९ ६ च्या 
पोट -कलम ( २) च्या खंड ( सत्तावीस ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून त्यास 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्ध देण्यात आलेले आहेत : 

(१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन (पहिली सुधारणा ) नियम, २०१४ असे म्हणावे. 
( २) महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ यांच्या नियम ८३ मध्ये , 


- 


( एक ) उप -नियम ( १ ) मधील , 


( क ) खंड ( एक ) मध्ये , 


( १ ) 


भाग चार - अ - ७१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे, १५, २०१४ / वैशाख २५ , शके १ ९ ३६ 


“ 


“ 


( १) “ मेंढ्या ” या मजकुरानंतर येणारा, “ हरणे ” हा मजकूर वगळण्यात येईल. 
( २) उप - खंड ( क ) ऐवजी, पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल 

( क ) वाहनामध्ये अशा प्रत्येक प्राण्यासाठी किमान ०.३० चौरस मीटर इतकी तलपृष्ठ जमीन नसेल तर ; " 
( ख ) खंड दोन मधील, उप - खंड ( क ) ऐवजी, पुढील उप- खंड दाखल करण्यात येईल : 

( क ) वाहनामध्ये अशा प्रत्येक प्राण्यासाठी किमान २ मीटर X १ मीटर इतक्या तलपृष्ठांची आणि दूध 

तोडलेल्या प्रत्येक बछड्यासाठी या जागेची निम्मी ही नसेल तर ; " 
( दोन ) उप -नियम ( ३) नंतर , पुढील उप-नियम जादा दाखल करण्यात येईल 

( ४ ) उप-नियम ( १) अन्वये कोणतीही गुरेढोरे किंवा उप-नियम (२ ) अन्वये कोणतेही प्राणी मालमोटारीतून नेण्यात येत 
असतील तेव्हा, अशा प्रत्येक माल मोटारीवर , मालमोटारीच्या पुढील तसेच मागील बाजूला, मालमोटारीतून प्राणी नेण्यात येत आहेत 
असे दर्शविणारा ६० सेमी. X ३० सेंमी. आकाराचा एक फलक ठळक जागी लागण्यात येईल . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे , १५ , २०१४ / वैशाख २५ , शके १ ९ ३६ 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 

World Trade Centre , Centre - 1 , 30th Floor , 
Cuff Parade, Mumbai 400 005 , dated 6th May , 2014 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT , 1988 . 

No. MVR- 0511/ CR - 379 /Reconstruction No.28 / TRA - 2. - In exercise of the powers conferred 
by clause (xxvii) of sub - section ( 2 ) of section 96 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) and of 
all other power enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules further to amend the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , the same having 
been previously published as required by sub -section ( 1) of section 212 of the said Act , namely 

1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles ( first Amendment) Rules , 
2014 . 

2. In rule 83 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989 , – 


(I ) in sub - rule ( 1 ), — 

( a ) in clause ( I ) , 


( 1) the word “ deer” appearing after the word “ sheep ” shall be deleted ; 
( 2 ) for sub -clause (a ), the following sub -clasue shall be substituted , namely : 

“ (a ) a minimum floor space of 0.30 square meter per head of such cattle is 
provided in the vehicle ;" 

(6 ) in clause ( ii ), for sub -clause (a ), the following sub - clause shall be 
substituted , namely : 

( a ) a minimum floor space of 2 meter X 1 meter per head of such 
cattle and half of such floor space for young one of cattle which is weaned 

is provided in the vehicle ;" 
( II ) after sub -rule ( 3 ), the following sub - rule shall be added , namely : 

( 4 ) Every goods vehicle when carrying any cattle under sub- rule ( 1) or any animal 
under sub - rule ( 2), shall display prominently a board of size 60 cm . X 30 cm . indicating 
animals are being carried in the vehicle, in the front as well as rear side of the vehicle ." 


C6 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary to Government . 


HTT ER - 37–68— 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे, १५ , २०१४ / वैशाख २५, शके १ ९ ३६ 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
सेंटर-१, ३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र , कफ परेड, मुंबई ४०० ००५, दिनांक ९ मे २०१४ . 


. 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 


क्रमांक एमव्हीआर. १०१३/ प्र.क्र .४१५ / परि - २. - मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) याच्या कलम ६७ ची पोट - कलमे (१ ) 
व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 
शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग , क्रमांक एसटीसी-३४०६/ प्र.क्र .७१ / परि -१, दिनांक २० ऑक्टोबर २००६ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत 


आहे : 


उक्त अधिसूचनेमध्ये नोंद १ मधील परिच्छेद ( ब) नंतर पुढील परिच्छेद जादा दाखल करण्यात येईल : 

“ १ ( क ) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास, यात्रा, सणासुदीचा काळ , सुट्ट्या, सप्ताह अखेर , अधिकतम गर्दी किंवा 
घाईगर्दीचा कालावधी या दरम्यान राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिल्याप्रमाणे तीस टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत भाडे वाढविण्यास 
आणि कमी गर्दीच्या कालावधीत, राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिल्याप्रमाणे तीस टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत भाडे कमी करण्यास 
परवानगी आहे . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भि . रा. वाढवे , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे , १५ , २०१४ / वैशाख २५ , शके १ ९ ३६ 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 

World Trade Centre , Centre - 1 , 30th Floor , 
Cuff Parade, Mumbai 400 005 , dated 6th May , 2014 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT , 1988 . 

No. MVR - 1013 /CR 415 / TRA - 2. - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and 
( 2 ) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) and all of other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Home 
Department , No.STC 3406 /CR - 71 / TRA -1, dated the 20th October 2006 , as follows, namely : 
In the said notification in entry 1, after Para (b ), the following shall be added , namely : 

“ 1. (c ) The Maharashtra State Road Transport Corporation is permitted to increase 
the fares as approved by the State Transport Authority , upto the extent of thirty percent, 
during the fair, festive seasons , vacations, weekends, peak or rush periods and to reduce the 
fares as approved by the State Transport Authority, upto the extent of thirty percent, during 
the lean periods” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. R. WADHAVE , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


